Jaa Rae eames Rea 


रविवार, दिनांक १५ ऑगस्ट, 2029. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. सीईआर-२०२१/प्र.क्र.६७/३० 
राजशिष्टाचार शाखा, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२१. 


शासन परिपत्रक 


रविवार, दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी भारतीय स्वातंत्र्यदिनाचा ७४ वा वर्धापन दिन साजरा 


करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्याकरिता “ब्रेक-द-चेन” अंतर्गत शासनाने दि.४ जून, 
२०२१ अन्वये sear पारित केलेळे आहेत. गत वर्षीप्रमाणेच यावर्षीही राज्यात स्वातंत्र्यदिनाचा कार्यक्रम 
आयोजित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे निर्देडा देण्यात येत आहेत :- 


a 


राज्यात सर्व विभागीय/जिल्हा/उप विभागीय/तालुका PATA तसेच ग्रामपंचायत मुख्यालय येथे 
ध्वजारोहण करुन स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात यावा. 


. विभागीय आयुक्त पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व कोकण यांनी आपापल्या 


विभागातील तसेच जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी ध्वजारोहण समारंभ आयोजित करण्याची योग्य ती 
व्यवस्था करावी. 


. राज्याचा मुख्य शासकीय कार्यक्रम मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते मंत्रालय, मुंबई येथे सकाळी ९.०५ 


वाजता ध्वजारोहण करुन साजरा करण्यात येईल. पुणे येथे मा.राज्यपाळ महोदयांच्या हस्ते 
ध्वजारोहण होईल. 


. विभागीय व जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी संबंधित मा.पालकमंत्री महोदय ध्वजारोहण करतील. 
& 
: 


ध्वजारोहणाचा मुख्य शासकीय समारंभ राज्यभर एकाच वेळी म्हणजे सकाळी ९.०५ वाजता आयोजित 
करण्यात यावा. सदर दिवशी सकाळी ८.३५ ते ९.३५ वा. या वेळेत ध्वजारोहणाचा किंवा इतर 
कोणताही शासकीय किंवा निमशासकीय समारंभ आयोजित करण्यात येवू नये. जर एखाद्या 
कार्यालयाला अथवा संस्थेला आपला स्वत:चा ध्वजारोहण समारंभ करावयाचा असल्यास त्यांनी तो 
सकाळी ८.३५ वा. च्या पूर्वी किंवा ९.३५ वा.च्या नंतर आयोजित करावा. 


. राष्ट्रध्वजाला वंदन करताना जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत वाजविण्यात यावे. सलामीच्या वेळी सज्ज 


असलेला बॅण्ड सलामीपूर्वी व सलामीनंतर वाजवावा. 
यावेळी करण्यात येणाऱ्या भाषणांचा विषय हा स्वातंत्र्यदिनाचे महत्व fare करणारे तसेच 
उपस्थितांना देशाची एकता व अखंडता याकरीता कार्य करण्यासाठी प्रेरित करणारे असावे. 


. ध्वजारोहण करणारे मा.मंत्री/राज्यमंत्री काही अपरिहार्य कारणामुळे कार्यक्रम स्थळी वेळेवर पोहचू 


शकणार नसल्यास विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय आयुक्तांनी आणि जिल्हा 
मुख्यालयाच्या ठिकाणी जिल्हाधिकार्‍यांनी ध्वजारोहण करुन ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम सुरळीतपणे पार 
पडेल याची दक्षता घ्यावी. संबंधित प्रांत अधिकारी व तहसिलदार हे अनुक्रमे उपविभागीय मुख्यालय 
व तालुका मुख्यालय आणि सरपंच किंवा गांव प्रमुख हे ग्रामपंचायत मुख्यालय येथे ध्वजारोहण 
करतील. 


. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वातंत्र्य सैनिक, afea जवानांच्या पत्नींना व आई-वडील तसेच 


कोरोनायोध्दा जसे डॉक्टर्स, सफाई कामगार, आरोग्य सेवक यांच्यासह या आजारावर मात केलेल्या 
काही नागरिकांना निमंत्रीत करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीईआर-२०२१/प्र.क्र.६७/३० 


१०. कोरोना विषाणूची पार्श्वभूमी विचारात घेता, स्वातंत्र्यदिनाचा संपूर्ण कार्यक्रम सामाजिक अंतर (Social 
Distancing) संदर्भातील सर्व नियम पाळून संपन्न होईल, याची संपूर्ण जबाबदारी आयोजकांची असेल, 
आयोजकांनी त्यानुसार मान्यवरांना निमंत्रित करण्याची कार्यवाही करावी. समारंभास उपस्थित 
राहणाऱ्या सर्व व्यक्‍तींनी राष्ट्रीय पोषाख परिधान करावा. 

११. सर्वासाठी मुखपट्टी बंधनकारक आहे. सुरक्षित वावराच्या सर्व नियमाचे काटेकोर पालन करावे व 
अधिकाधिक नागरिकांना हा सोहळा घरबसल्या पाहता यावा, यासाठी वेबसाइटद्वारे थेट प्रक्षेपण 
करावे. 

१२. या कार्यक्रमातून व सोशल मीडियाद्वारे “आत्मनिर्भर भारत” या घोषणेचा प्रसार करावा. 

१३. दिवसभरातून विविध कार्यक्रम जसे :- वृक्षारोपण, आंतर शालेय/आंतर महाविद्यालय यांच्या स्तरावर 
Online पध्दतीद्वारे वाद-विवाद स्पर्धा, प्रश्नमंजूषा/देशभक्तीपर निबंध व कविता स्पर्धांचे आयोजन 
करावे. महत्वाच्या योजनेचा शुभारंभ करावा, सोशल मिडीयाद्वारे निवडक विद्यार्थी / विद्यार्थीनींचे 
देशभक्तीपर गाणे/भाषणे आयोजित करावीत. शासकीय इमारतीवर विद्युत रोषणाई करावी, एखादया 
विषयाचा Webinar आयोजित करावा, एनएसएस व एनवायकेएस द्वारे देशभक्तीपर Online मोहिम 
राबविण्यात यावी, तसेच Bares मिडीया व Digital माध्यमाद्वारे देशभक्तीपर किंवा राष्ट्रीय एकात्मते 
संबंधातील गाण्यांचा प्रचार करावा/संदेश द्यावा, नागरिकांनी घराच्या बाल्कनी/गच्चीवरुन राष्ट्रीय 
ध्वज हलविणे, याप्रमाणे नाविन्यपूर्ण उपक्रमाद्वारे देखील स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याच्या दृष्टीने 
आवड्यक ती कार्यवाही करावी. 

१४. राज्यातील सर्व सार्वजनिक व शासकीय इमारतीवर (खेडयांमध्ये सुध्दा) तसेच ऐतिहासिक महत्वाच्या 
किल्ल्यांवर(उदा.रायगड, सिंहगड, शिवनेरी, पुरंदर, वसई, प्रतापगड, दौलताबाद, सिताबर्डी) 
राष्ट्रध्वज उभारण्यात यावा. 

. राष्ट्रध्वज लावण्याच्या योग्य पध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक : एफएळजी-१०९१/३०, दिनांक 
२०मार्च, १९९१ व क्रमांक एफएळलजी-१०९१ (2)/30, दिनांक ५ डिसेंबर, १९९१ आणि परिपत्रक क्रमांक 
: एफएलजी १०९८/३४३/३०, दिनांक ११ मार्च, १९९८ अन्वये दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. ध्वजारोहणाची रंगीत ताळीम घेतळी जाईल याचीही दक्षता घ्यावी. 
राष्ट्रध्वज चांगल्या स्थितीत असल्याची व सुर्यास्तास उतरवला जाईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 

१६. विभागीय आयुक्त पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती हे त्यांच्या मुख्यालयात ध्वजारोहण 
समारंभाची व्यवस्था करणार असल्यामुळे तेथील जिल्हाधिकार्‍यांनी वेगळे कार्यक्रम करण्याची 
आवड्यकता नाही. विभागीय आयुक्‍त, कोकण हे कोकण भवन येथील समारंभाची व्यवस्था करतील. 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी ध्वजारोहणाची कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता नाही. 

2. वरीलप्रमाणे सर्वसाधारण निर्देश देण्यात आळे असले तरी, कोविड-१९ सकारात्मक दर 

(Positivity Rate) विचारात घेऊन संबंधित विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी यांनी आपापल्या 

अधिकारक्षेत्रात स्वातंत्र्य दिनाचे महत्व लक्षात घेऊन साजेसा समारंभ साजरा करण्यासंबंधी पालक मंत्री 

महोदयांच्या सहमतीने आवश्‍यक ती उचित कार्यवाही करण्यासाठी मुभा देण्यात येत आहे. 

3. हा कार्यक्रम साजरा करताना कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालय व 

तसेच आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, यांनी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता 

घ्यावी. 

४. तसेच, संचालक (समारंभीय) संरक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या एमओआयडी.क्र.२ 

(१५)२०२१ डी (सीईआर), दिनांक २२ जुले, २०२१ च्या पत्रातील दिलेल्या सूचनेनुसार राज्यात लष्करी 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


१५ 


es 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीईआर-२०२१/प्र.क्र.६७/३० 


छावण्या असलेल्या ठिकाणी स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमासाठी लष्करी बॅण्ड पथकाची व्यवस्था करण्यात 
यावी, तसेच त्याच ठिकाणातील २५ कोरोना योध्दयांनाही आमंत्रित करण्यात यावे. 
कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०२१६२४३९३७०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Umesh Madhukar 
Madan 


(उमेश मदन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. सर्व अपर मुख्य सचिव, मंत्रालयीन विभाग 
३. सर्व प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, 
४. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
५. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
६. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
९. प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
१०. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण, मुंबई 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (मंत्रालयीन विभागाच्या खालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांना 
कळविण्याच्या विनंतीसह.) 
१३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, फोर्ट, मुंबई-४००००१. 
१५. पोळीस आयुक्‍त मुंबई / पुणे / नागपूर / ठाणे / नाशिक / औरंगाबाद / सोलापूर / नवी मुंबई. 
१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१७. सर्व जिल्हाधिकारी 
१८.महानगरपालिका आयुक्त पुणे, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, ठाणे, कल्याण अमरावती, औरंगाबाद, 
पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नवी मुंबई, सांगळी-मिरज-कुपवाड, अकोला. 
१९. सर्व पोलीस उप महानिरिक्षक. 
२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
२१. ud जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 
२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
२३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, जुने सचिवालय, मुंबई. 
२४. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीईआर-२०२१/प्र.क्र.६७/३० 


२५. सभापती / उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
२६. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

२७. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

२८. मुख्यमंत्री यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई 

२९. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

३०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-१, मुंबई, 

३१. कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग-२, मुंबई 

३२. संचालक, उपवने व उद्याने, बांधकाम भवन, मुंबई. 

33. निवडनस्ती (कार्यासन-३०. 


KKKKKKKKKKKEKKKEKKKKKRKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


